आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर 
सेवा पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र. ३४५/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक ३० जुले, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२०/प्र.क्र.२७/सेवा-२, 
दि. २०.०२.२०२० 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष-१/टे-२/(प्रओ)/से.पु.प्र/्ठपसंचाळक 
पूर्तता/१९२८/२०२०, दि. १६.०७.२०२० 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा 30 वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा SYA SAAT महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन ASTRA मधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ) मधील जिल्हा हल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, विशेषज्ञ व त्यावरील संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता 
संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. २०.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मेंट्रीक्स मधील 
वेतन स्तर एस-२५ : ७८८००-२०९२००) मधील उपसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन 
करण्यासंधीच्या विहित प्रस्तावानुसार त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा 
यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील 

वेतन स्तर एस-२५ : ७८८००-२०९२००) मधील उपसंचालक संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र.३४५/सेवा-२ दि.३० जुले, २०२१ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२९१३२२०१७८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UMESH ति ee ere te 


HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fa30eef6a9e239e9b4f8129a1b10556b2031 9bbec898 


d94f4e0e028a365fcec5, 
pseudonym=62CCEE9182ECEDD168EDA45049565607C88E7 
DD1, 


serialNumber=3667A98F6D3E5F0ED5652697D674C2EB05D8 
52DD34F87FDA6A20696C80787981, cn=UMESH DHARMA 
R AT H O D RATHOD 
Date: 2021.07.30 16:08:47 +05'30' 
( डॉ.उमेश ध.राठोड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 

संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 

महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

. संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 

निवडनस्ती सेवा-२ 


Cc “७ A OO 


Cc 
es 


“0 (२ 6 & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र.३४५/सेवा-२ दि.३० जुले, २०२१ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र. ३४५/सेवा-२, दि. ३० जुलै, 2029 सोबतचे प्रपत्र 


आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन ASTRA मधील वेतन स्तर 

एस-२५ : ७८८००-२०९२००) मधील उपसंचालक संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या 

अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे 
चालू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव 


पदनाम 


ee | . | डा. स्वणील विष्णू लाळे, 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


